दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील 
राजभवन सचिवालयातील गट-अ ते गट-ड 
संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा : १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.दिव्यांग- 

२०१३/प्र.क्र.३५/दि.क्र.२, दि.०७.१०.२०१६ 

3) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 

४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.१२.११.२०२० 

५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, दि.०२.०२.२०२१ 

६) मा. राज्यपालांचे अवर सचिव यांचे पत्र H.RB/EST/Handicapped/C.R.80/2020- 
२१, दि.२२.०२.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

दिव्यांग aa Srp अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityaffairs.gov.inul संकेतस्थळावर 
Policy/Act/Rules-Notification येथे List of Post identification suitable for Persons with Benchmark 
Disability notified on 08.09.2029 या शिर्षाखाली प्रसिध्द केळी आहे. याबाबत राज्य शासनाचे सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व 
अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या 
पदांची यादी प्रसिध्द केलेली आहे. त्यामध्ये केंद्र शासनाने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली गट “अ” ते गट “ड” 
मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशी पदे, तसेच केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील 
ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान 
आहेत, SAM पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, 
SOT सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 
सदर अधिसूचना व शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरुन सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील 
राजभवन सचिवालय येथील राज्यपालांचे सचिव कार्यालय व परिवार प्रबंधक कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड 
संवर्गातील दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेतील दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली 
पदे विचारात घेवून सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील राजभवन सचिवालय येथील राज्यपालांचे 
सचिव कार्यालय व परिवार प्रबंधक कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी अनुक्रमे 
सोबतचे विवरणपत्र-अ व ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुनिश्चित करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
2. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक क्र. २०२१०३०११६५१५४५८०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

SATISH KARBHARI एयानी omy 


= Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


JONDHALE 10 रिकी 
(सतीश जोंधळे ) 
सोबत : विवरणपत्र-अव ब सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. मा.प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. मा.राज्यमंत्री (साप्रवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 
९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. सामान्य प्रशासन विभाग/१९-अ, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय, क्रमांक :राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ, दिनांक २६/०२/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


राज्यपालांचे सचिव कार्यालय 
शारिरिक चवरी पा 
अ.क्र पदनाम प्रवर्ग कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 
पात्रता 
राजपत्रित गट-अ 
शिक्षण शाखेचे प्रमुख या नात्याने शाखेतील 
कम प त Ie कामावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे, राज्यातील 
ज् उप | एला. pp विद्यापीठांचे कुलगुरु तोडीत डल 
१ शकी wie "| OAOLLV | विद्यापीठांचे कुलगुरु म्हणून मा. राज 
सचिव (शिक्षण) । RW, SE, प, पाहा “eth संबंतित, संव 
C.MF सहाय्य , विद्यापीठाशी संबंधित सर्व 
नस्त्या/ पत्रव्यवहार हाताळणे 
प्रशासन व लेखा शाखेवर देखरेख व नियंत्रण 
ठेवणे, मंत्रिमंडळाचा शपथविधी, तसेच मुख्य 
आत त न्यायाधीश, शेरीफ, लोकायुक्त यांचे शपथविधी 
अवर - |।$, ST ७, त eee ns 
: गवत च (BCLs. EP ances ey कार्यक्रमाचे आयोजन , राज 
awh ae H, शि येणा-या जनतेच्या तक्रारी, दयेचे अर्ज यावर 
वरी कार्यवाही करणे, विविध संस्थांवर सदस्यांच्या 
नेमणुकांना मान्यता देणे व राज्यपालांश्ी संबंधित 
अन्य कामकाज पाहणे. 
विठोष कार्य ae ee पहा enero 
Li SSEHRW. | OAOLBL ज् जनसंपर्क विषयक कामकाज 
3 अधिकारी > > > > > 9) > 
crate WwW LV पाहणे. 
( 
ge aca ere Se. We KOA OI BE: आदिवासी जमातीच्या मानववंशावळी संदर्भात 
BN, ME.RW | LV संशोधन करणे 
अधिकारी । 3.5, र, । OAOL,BL अनुसूचित क्षेत्राच्या संदर्भात कामांविषयी 
षु विधि कळो, री Ponca erent कला सदया 
H, CMF LV ज् कायदेविषयक सल्ला देणे. 
राजपत्रित गट-ब 
अधिका-यांकडून लघुलिपीमध्ये हकश्राव्य घेऊन 
र लघुलेखक |S, स गव OA. ञ. छा. त्यांचे टंकलेखन करणे. कार्यालयाचे 
1.,1॥7,५ए, 000 आ लीक वगत तका 
(निवडश्रेणी) ।ए५/ एऐ.€6.। OALB. LV | टंकलेखनाचे काम पाहणे. वरीष्ठ -याचे 
स्वीय सहाय्यक म्हणून काम पाहणे. 
S,ST,WL , गी 
७ अधिक्षक MF, RW, प, OA आदिवासी कक्ष संबंधीत कामकाज पाहणे 
Cc 
अराजपत्रित गट-ब 
अधिका-यांकडून लघुलिपीमध्ये दृकश्राव्य घे 
; लघुलेखक |S, ak OA.OL.BL, | त्यांचे टंकलेखन करणे. कार्यालयाचे 
(उच्चश्रेणी) RWC OAL,B, LV | टंकलेखनाचे काम पाहणे. वरीष्ठ अधिका-याचे 
स्वीय सहाय्यक म्हणून काम पाहणे. 
अधिका-यांकडून लघुलिपीमध्ये हकश्राव्य घे 
र लघुलेखक |S, क 0.. अ. छा. | त्यांचे टंकलेखन करणे. कार्यालयाचे 
(निम्नश्रेणी) कार OAL,B, LV | टंकळलेखनाचे काम पाहणे. वरीष्ठ अधिका-याचे 
स्वीय सहाय्यक म्हणून काम पाहणे. 


गट-क 


टिप्पणी तयार णे, पत्रव्यवहार णे, 


4 note S, ST, W, संगणकावर मराठी/ इंग्रजी टंकलेखनाचे काम 
९ BN, RW, OA, OL, BL, | करणे gq विषयांच्या नस्त्या/ अभिलेख 
SE,H.C,MF | 04.0) LV , विविध विषयांच्या नस्त्या/ अभिलेख 
ठेवणे. 
अधिका-यांकडून लघुलिपीमध्ये हकश्राव्य घेऊन 
a4 वतत वक 3 Sa OA, OL, BL, | त्यांचे टंकलेखन करणे. कार्यालयाचे 
3 RW.iLC. | CAL B, LV | टंकलेखनाचे काम पाहणे. वरीष्ठ अधिका-याचे 
स्वीय सहाय्यक म्हणून काम पाहणे. 
१२ | दुरध्वनी चालक | 881, श, शार. | OA,OLBLB दुरध्वनी स्विकारणे / i संबंधीतास कळविणे/ 
SE, H.C LV महत्त्त्वाच्या कॉल्सची नोंद ठेवणे 
Tea CUS आवकजावक ठेवणे, 
ee १ त टपाल तिकीटांचा लेखा ठेवणे, टंकलेखनाचे 
as लिपिक/लिपिक | S, ST, ४, BLOAL, | काम करणे, जुना अभिलेख व्यवस्थित ठेवणे, 
eve BN, RW, C सेवा पुस्तके अद्ययावत कवा 
टंकलेखक lop pcp) LODPY | सेवा पुस्तके अद्ययावत ठेवणे, विविध प्रकारची 
१ HC, AAV eee तो a eet 
देयके तयार , वर्ग ४ मधील टर 
भ. नि. निधी लेखा ठेवणे. 
गट-ड 
ery LV, HH, | गट ड संवर्गातील कर्मचा-यांची उपस्थिती, 
कती पडळ S,ST,W, | OA,OL,LC, | गणवेश परिधान व त्यांचे कामावर देखरेख ठेवणे. 
१४ ओ / MF, Dw, AAV, १ मिडल तोती eae 
त्या A HC SLD तसेच जमादार/चोपदार यांच्या अनुपस्थितीत 
दफ्तरी येर वि C | 
मा. राज्यपालांना सेवा देणे. 
2 pe sst.W, | on or ic | शिपाई / संदेश वाहक यांना कामे नेमून देणे व 
ME;SE, प, C | त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे. 
LV, HH, । राजभवन कार्यालयातील नस्त्या व अभिलेख 
OA, OL, LC, | दवलत Sach 
plea 5, ST. W, «| De AAY, व्यवस्थित ठेवणे om 
संदेशवाहक =| MBSE, H,C SLD कार्यालयाचे टपाल व नस्त्या संबंधित अधिकारी, 


शाखा यांना वितरीत करणे. 


विवरणपत्र-ब 
शासन निर्णय, क्रमांक :राजभ-२०२१/प्र.क्र.४१/२०-अ, दिनांक २६/०२/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालय 


3 शारिरिक दिव्यांग प्रवर्गाचा ववद्या 
अ पदनाम कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या 
पात्रता सुयोग्य प्रकार 
राजपत्रित गट-अ 
परिवार प्रबंधक आस्थापनेचे प्रमुख म्हणून 
त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व शाखांवर 
ळा ला S, ST, W, देखरेख व नियंत्रण ठेवणे, मा. राज्यपाल यांची 
~~ Cc Cc 
OY igor BN.CL,PP, । LC, Dw, AAV | निवास व भोजनाची व्यवस्था चोख पार पाडणे, 
परिवार प्रबंधक | RW, 55, प, €, se See ह 
ME राजभवनात वास्तव्यास येणा-या देशी व 
विदेशी अति महत्त्वाच्या पाहुण्यांची राजभवनात 
सर्वोतोपरी व्यवस्था पाहणे. 
राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक यांना त्यांचे 
ene तुं कामामध्ये सहाय्य करणे, परिवार प्रबंधक 
ज् S, ST, W, eae er eee 
; aR BN,CL,PP, | LC,Dw, AAV | आस्थापनेवरील zs 
ie eae RW, a C, आस्थापनाविषयक बाबी हाताळणे, 
परिवार प्रबंधक M राजभवनांतील' 'जडसंग्रह aK .भांडार 
राजभवनातील जडसंग्रह वस्तू/ भांडार 
याबाबतचा अभिलेख व साठा तपासणे. 
राजपत्रित गट-ब 
परिवार प्रबंधक आस्थापनेवरील कर्मचा-यांच्या 
आस्थापनाविषयक बाबी हाताळणे, 
३ अधिक, | eee OA राजभवनातील जडसंग्रह वस्तू / भांडार 
वद, याबाबतचा अभिळेख व साठा नोंदी करुन घेणे. 
गृहपाल व मोटारघर विभागावर नियंत्रण. 
मुंबई, व नागपूर येथील राजभवनाच्या बगीचा 
तसेच राजभवन परिसरातील झाडांची 
देखभाल व नवीन लागवड करणे, त्यासाठी 
अधिक्षक T लागणा-या साहित्याची खरेदी करणे, 
y S, ST, W,L, ea, 

(उद्याने) त राजभवन येथे येणा-या अति महत्त्वाच्या 
अतिथीसाठी पुष्पगुच्छ व सजावटीची व्यवस्था 
करणे, माळ्यांच्या कामावर देखरेख व नियंत्रण 
ठेवणे 

dies खाद्यपेय अधिक्षकांना विविध कामामध्ये सहाय्य 

५ ता ता OA करणे. खाद्यपेय भांडाराचा हिशोब ठेवणे. पॅन्ट्री 
( MF, RW, प, C 
व स्वयंपाकघर येथील कामावर देखरेख ठेवणे 
अराजपत्रित गट-ब 
र्या खाद्यपेय अधिक्षकांना विविध कामामध्ये सहाय्य 
: nee &. ST.WL an करणे. खाद्यपेय भांडाराचा हिशोब ठेवणे. पॅन्ट्री 
ळा MF, RW, प, € व स्वयंपाकघर येथील कामावर देखरेख ठेवणे 


गट-क 


आस्थापनाविषयक बाबी ळणे, जुना 
अभिलेख व्यवस्थित ठेवणे, सेवापुस्तके 
अद्ययावत ठेवणे, विविध प्रकारची देयके तयार 
करणे, वर्ग ४ मधील कर्मचा-यांचा भ. नि. निधी 


७ सहाय्यक |s.st.w,pn, | 08,07८ छा. | लेखा ठेवणे, राज्यपालांचे परिसहाय्यक यांच्या 
RWSE H.C, | CALB. LV aoe 
१ मार्गदर्शानाखाळी मा. राज दौरा 
M 
कार्यक्रम तयार करणे, राजशिष्टाचार विषयक 
बाबी हाताळणे, राज्यपालांच्या कार्यक्रमाचे 
नियोजन करणे 
अधिका-यांकडून लघुलिपीमध्ये rps 
ह. (वा वा $, ne L, oF oe BL, | घेऊन त्यांचे टंकलेखन करणे. कार्यालयाचे 
MF, SE,RW ie che nea 
3 hoe aie टंकलेखनाचे काम पाहणे. वरीष्ठ अधिका-याचे 
स्वीय सहाय्यक म्हणून काम पाहणे. 
राज्यपाळ, अतिथी तसेच वरीष्ठ अधिकारी 
यांचेकरीता आवऱ्यक असणा-या वस्तू, मा. 
र गहपालं 5, ST. फा. oa राज्यपालांचे निवासस्थान व अतिथीगृहाची 
र MF, RW, प, € निगा व साफसफाई यावर देखरेख, साहीत्य 
पुरविणे कार्यालय व अतिथीकरीता आवश्‍यक 
फर्निचर साहीत्य खरेदी करणे. 
दादाचे 5, | o4 of pr खाद्यपेय अधिक्षकांना विविध कामामध्ये सहाय्य 
१० सहाय्यक | RWSEHC १00०” BL, । करणे. खाद्यपेय भांडाराचा हिशोब ठेवणे. पॅन्ट्री 
सहाय्यक gg | 0, LV 
व स्वयंपाकघर येथील कामावर देखरेख ठेवणे. 
2 राजभवन पुणे येथील उद्यानाचे जतन व संवर्धन 
Sete कयात. शीक की EDS: त्यां कमचा र वतत 
११ = RW,SE, प, C, eines , माळी व अन्य > पर्यवे 
पर्यवे टे OAL,B, LV 
करणे. राजभवन पुणेची देखभाल करणे. 
कार्यालयीन टपालाची आवकजावक ठेवणे, 
वि पले तिकीटांचा लेखा ठेवणे, टंकळेखनाचे 
bs लिपिक/लिपिक | S. WwW, co OL, BL,OAL, | काम करणे, जुना अभिलेख व्यवस्थित ठेवणे, 
टंकलेखक | RWSEHC C 
टंकलेखक jy | Le Dw. AAV सेवा पुस्तके अद्ययावत ठेवणे, विविध प्रकारची 
देयके तयार करणे, वर्ग ४ मधील कर्मचा-यांचा 
भ. नि. निधी लेखा ठेवणे. 
गट-ड 
re ee राज्यपालांचे निवासस्थान व राजभवनमधील 
~ S, ST, W, BN, WAAV, अतिथीगृह, वरीष्ठ अधिकारी यांची 
१३ | शिंपी (लिनन) | mp.Rw.se, | 2", 880, 
a ASD 0॥, । निवासस्थाने येथील सोफा पडदे वगैरे 
५५-०१), | फर्निशींगच्या वस्तू शिऊन तयार करणे. 
म राज्यपालांचे निवास स्थान, राजभवन 
S, ST, W, D,HH, LC, | कर्यालय ee an 
१९० र | ENEKCCCRE Dw , अतिथी कक्ष येथील अवजड 
.CL.PP, MF AAV सामानाची ने-आण करणे ते योग्य त्या ठिकाणी 
RW, SE, प, € SLD nist 
S, ST, W, D, HH राज्यपाळ व राजभवनमधील विशेष अतिथी 
94 आचारी a व sven 100. 0 वरीष्ठ अधिकारी यांना चहापान नाइता व जेवण 
RW SEHC या सेवा पुरविणे 
सहाय्यक क DHA,  । राज्यपाल व राजभवनमधील विशेष अतिथी 
१६ आचारी BN,LKC,CCRL | OL,LC,Dw, | वरीष्ठ अधिकारी या ee 
आचारी AAV वरीष्ठ अधिकारी यांना चहापान AA व जेवण 


;CL,PP, MF 


RW, SE, प्र, C या सेवा प्रविण 
7 HH, LC, Dw, | राजभवनमधीळ  खाद्यपेय विभागातील 
१७ | मुख्यबटलर 0 क. AAV, SLD | आचारी/सहाय्यक आचारी यांना जेवण तयार 
कि करण्यास मदत करणे 
व, द eee 
1 > © बगीचा 
5, ST, W.BN, OL, CP, राजभवनाच्या बगीचा व 
१८ | माळी मुकादम | 1.77, MF, ५55, | LCDw, AAV, | उद्यानातील झाडांची खतपाणी घाळून निगा 
पि ASD (M), ID, | राखणे, नवीन लागवड करणे 
SLD 
गा त्या ae राजभवनमधील खाद्यपेय विभागात 
क्ट ता आम S, ST, W, BN, LC. Dw. CATIA Asa व जेवण बनविण्यासाठी 
See eae MF, AAV, ASD | मदत करणे व जेवणाची भांडी प्लेट्स स्वच्छ 
प्लेटवॉशर (M, aoa 
MoD), ID,SLD ; 
राजभवनमधीळ  खाद्यपेय विभागातील 
बटलर S, ST, W, MF, | HH, LC, Dw रवहत आवा ee चा यार 
० बटलर ही, A OW) | आचारी/सहाय्यक आचारी यांना जेवण तयार 
र RW, SE, H AAV, SLD : 
करण्यास मदत करणे. 
D, HH, OL, ज्यपालांचे निवासस्थान व राजभवनमधील 
> झिंपी S, ST, W, a LC,Dw, AAV, | अतिथीगृह, वरीष्ठ अधिकारी यांची 
MF, RW, SE 
1 11. निवासस्थाने येथील सोफा पडदे वगैरे 
SLD फर्निशिंगच्या वस्तू शिऊन तयार करणे. 
गा ज्यपालांचे निवास स्थान, राजभवन 
मका तत D, HH, कार्यालय, अतिथी कक्ष येथील अवजड 
29 — BN,L,KC,C,CRL ead 
.CL.PP, MF AAV. SLD. | Maral ने-आण करणे ते योग्य त्या ठिकाणी 
RW, SE, प, C ’ मांडणे. 
वन OA, राजभवन कार्यालयातील नस्त्या व अभिलेख 
T i FE. L, L > D 2: कार्यालयाचे नस्त्या 
२३ दफ्तरी 3, a W, MF, Wy ठेवणे . कार्यालयाचे टपाल व नस्त 
SE, प, € AAV, SLD | % 
बंधित अधिकारी/झाखा यांना वितरीत करणे 
कनिष्ठ S, ST, W, D,HH, OL, | राजभवनमधील खाद्यपेय विभागातील वरीष्ठ 
२४ । स्वयंपाकी/ आ 1: LC, Dw, AAV | स्वयंपाकी यांना चहापान नाइता व जेवण तयार 
पॅन्ट्रीमॅन रं SE. H.C करण्यास मदत करणे 
aaa राज्यपाल व राजभवनमधील fears अतिथी 
२५ ar 3, ST,W, MF, | HH, LC, Dw, | वरीष्ठ अधिकारी यांना चहापान नाइता व जेवण 
( RW, SE, H AAV, SLD arte eft 
D, HH, OL, 
Dw, AAV, किंमती 
द गो हार 5, &ा, छष, णार | ASD(M, । राजभवनमधील पुरातन व किंमती लाकडी 
SE MoD), 1D, । सामान पॉलिश करुन सुस्थितीत ठेवणे. 
SLD 
D, HH, LC, 
Dw, AAV, । राज्यपाल व राजभवनमधील अतिथी, वरीष्ठ 
२७ धोबी 1 EBD अधिकारी यांचे कपडे तसेच अतिथीगृहातील 
शि SLD. फर्नीशिंग धुऊन इस्त्री करणे. 
सफा गार a)LV, राजभवनमधीलळ  अतिथीकक्षत, राजभवन 
२८ ore ee Wy ME, || 0) DH; कार्यालय, अधिकारी निवासस्थाने वगैरे 
मुकादम SE, H, C c) OA, BA, 


OL,BL, OAL, 


ठिकाणी स्वच्छतागृहांची साफसफाई करणे 


CP,LC, Dw, 
AAV, 
d) ASD (M, 
MoD), ID, 
SLD, 
e)MD 
involving 
(a) to (d) above 
राजभवन कार्यालयातील नस्त्या व अभिलेख 
शिपाई / &. डा. प्रा.ाऱ | LY: HH, OA, | व्यवस्थीत ठेवणे. कार्यालयाचे टपाल व नस्त्या 
२९ es SEH C | | OLLC.DW, | Gap अधिकारी” शाखा यांना fata 
संदेशावाहक SE, प, C संबंधित अधिकारी/ झाखा यांना वितरीत 
AAV, SLD 
करणे. 
राज्यपालांचे निवासस्थान, राजभवन 
३० | मुख्य कक्षसेवक | 8) 81” ७, शार | HH, ८,70७”, | कार्यालय, अतिथी कक्ष याठिकाणी स्वच्छता व 
RW, SE, H AAV, SLD 
निटनिटकेपणा राखणे 
ज्यपालां निवासस्थान, राजभवन 
३१ कक्षसेवक | 8317 ७, ME, | HH, LC. Dw, | कार्यालय, अतिथी कक्ष याठिकाणी स्वच्छता व 
RW, SE, H AAV, SLD 
निटनिटकेपणा राखणे 
राज भवनाच्या TG आवारातील र्‌ बगीचा 
Screen |e Boe राजभवनाच्या | बगीचा व 
३२ माळी L.KC, PP, MF Cou ae उद्यानातील झाडांची खतपाणी घाळून निगा 
धा LC,Dw, AAV Been eae 
, नवीन लागवड करणे 
LV, D, HH, 
OR OL OND वत तही Gt ae ee 
33. आत ळक | S.ST.W,BN, | CP,LC, Dw, राजभवनमध्ये ल्या वाहनांची स्वच्छता व 
L,PP, MF AAV, ASD | निगाराखणे. 
(M, MoD), 
ID,SLD 
Risin D,HH, LC, | टेनिस कोर्ट, बॅडमिंटन कोर्ट व राजभवन क्लब 
टेनिस बॉय । BN 1८८८०२९. Dw AAV, । येथे काम करणे, खेळासाठी आव्यक 
३४ टेनिस बॉय विच ASD (M गता त ति ea at 
,९॥,?०?, MF MoD), ID असणारी सामग्री उपलब्ध करुन देणेव त 
क य SLD निगा राखणे. 
3 ह) ती Vaca ea, शा 
oe धीळ  अतिथीकक्षतक राजभवन 
अ. “See. (111 AAV, कार्यालय, अधिकारी निवासस्थाने वगैरे 
a ASD (M, । ठिकाणी स्वच्छतागृहांची साफसफाई करणे 
MoD), ID,SLD 
LV, D, HH, 
६. | कंवरागजदूर | 5ST.W.BN LODw, । राजभवन परीसरातील केरकचरा काढणे व 
"हा | AAV, ASD ॥तरीसरस्वाठेया 
L,PP, MF r 
PP; (M. McD), ID. परीसर , 
SLD 
शारीरिक योग्यता 
Abbreviations: 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr.No. | Abbreviation | Long Form 
1 5 Sitting | 8 | MB Manipulation by Fingers 
2 ST Standing = SE Seeing 
3 WwW Walking 10 H Hearing 
4 BN Bending 11 C Communication 
5 L Lifting 12 RW Reading and Writing 
=r || |PP sd Pulling & Pushing 13 KC Kneeling & Crouching 
7 JU Jumping 14 CL Climbing 


दिव्यांग आरक्षणाचा सुयोग्य प्रकार 


Abbreviatiions: 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr.No. | Abbreviation | Long Form 

1 | छे Blind 12 CP Cerebral Palsy 

2 LV Low Vision 13 LC Leprosy Cured 

3 [ID —s—‘idCY Deaf 14 DW Dwarfism 

4 HH Hearing Handicapped 15 AAV Acid Attack Victim 

5 OA One Arm 16 MDy Muscular Dystrophy 

aa OL One Leg 17 ASD Autism Spectrum 
Disorder(M=Mild, 
Mod=Moderate) 

7 BA Both Arms 18 ID Intellectual Disability 

| 8 [BL Both Legs 19 SLD Specific Learning Disability 

= sa OAL One Arm and One Leg 20 MI Mental 1111255 

10 BLOA Both Legs and One Arm 21 MD Multiple Disabilities 

11 BLA Both Legs Arms 


